RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


SERIES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ३०,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१४ / (३४७ ) उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा . तीन ) चे प्रकरण सहा जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००७/ ( ३८५ )/ उ-१४ , दिनांक १० ऑगस्ट २००७ महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम सहा, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ , 
खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे सहजापूर , तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम (३ ) व कलम २ , खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा मुंबई -१ ) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम 
प्रकरण सहा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


अनुसूची 
मौजे सहजापूर , तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 


१ 


२.०२ 


२ 


३४ पैकी 
३७/१ पैकी 
३७/२ पैकी 


३.०३ 


३.०३ 


एकूण 


८.०८ 


- 


܀ 


चतुःसिमा . 

उत्तरेस मौजे सहजापूर येथील गट नं . ३१, ३२ , ३३ , ३५ , ३६ व ३७/१ . 
दक्षिणेस : 

मौजे 

सहजापूर येथील गट नं . ३४ पैकी व ३८ आणि मुंबई औरंगाबाद बायपास . 
पूर्वेस : मौजे सहजापूर येथील गट नं . ३७/१ पैकी व मऔविम ची हद्द. 
पश्चिमेस : मौजे सहजापूर येथील गट नं . ३४ पैकी व ३१ पैकी . 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 12th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 

No. IDC . 2014 /(347)/IND 14. — Whereas , by the Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2007/ ( 385 )/ IND - 14 , dated the 10th August, 2007, issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government 
of Maharashtra has appointed the 17th August, 2007 , to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 
of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that certain areas of said 
industrial area in Village Sahajapur in Aurangabad Taluka of the Aurangabad District , more 
particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
area ”) , are not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
of Maharashtra hereby, with effect from the 13th February , 2015 , declares that the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the part of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be 
done before that date . 


Schedule 


Village Sahajapur , Taluka Aurangabad, District Aurangabad 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


( H.R 


1 
2 
3 


34 Part 
37/1 Part 
37/2 Part 

TOTAL 


2.02 
3.03 
3.03 


8.08 


Boundaries. 

On the North by : Gat Nos . 31, 32 , 33 , 35 , 36 and 37/1 from Village Sahajapur. 
On the South by : Gat Nos . 34 Part and 38 from Village Sahajapur and Aurangabad Mumbai 

Bye-pass . 
On the East by : Gat No. 37/1 Part from Village Sahajapur and MIDC Boundary . 
On the West by : Gat Nos. 34 Part and 31 Part from Village Sahajapur . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY, 
Desk Officer . 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनाकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


- 


१७० 


मंगळवार , डिसेंबर २४ , २०१३ / पौष ३, शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक १५१३ / प्र. क्र .१०६ / कराधान -१. — महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ४१ च्या 
पोट-कलम ( ५ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून या ठिकाणी जोडलेल्या 
अनुसूची च्या स्तंभ ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट व्यापाऱ्यांच्या वर्गासाठी त्यांनी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ला जोडलेल्या अनुसूची - घ 
मधील नोंद-३ क मधील वाईनच्या स्तंभ ( ग) मध्ये नमूद केलेल्या विक्रीवर उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ङ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या अधिन 
राहून अनुसूची एक व दोन च्या स्तंभ ( घ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे करातून संपूर्णतः अथवा अशंतः सूट देण्यात येत आहे. 

वरील निर्दिष्टित वस्तूंची दिनांक १ जानेवारी २०१४ किंवा त्यानंतर करण्यात आलेल्या खरेदीच्या संबंधित असणाऱ्या विक्रीवरील करातील 
सूट अनुसूची एक अनुसार असेल. तसेच वरील निर्दिष्टित वस्तूंची खरेदी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ किंवा त्यापूर्वी असेल तर अशा खरेदीच्या 
संबंधित विक्रीवरील करातील सूट अनुसूची दोन अनुसार असेल. 

अनुसूची - एक 


१ 


अ . 


सूट 


अटी 


व्यापाऱ्याचाकिंवा 
व्यापाऱ्यांची वर्गवारी 


क्र . 


विक्री किंवा 
विक्रीची वर्गवारी 

( ग ) 


( क ) 


( घ ) 


( ङ ) 


(१) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली दावेदार व्यापाऱ्याने उत्पादित खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर येणाऱ्या ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 

तयार करण्यात आलेल्या नियमांना केलेल्या वाईनची विक्री. रकमेव्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम :- असला पाहिजे . 
जोडलेले बीआरएल परवाना धारण 

या नोंदीच्या स्तंभ ( ग) मध्ये उल्लेखित ( दोन ) दावेदार व्यापाऱ्याने विक्री देयकामध्ये 
करणारे वाईन उत्पादक . 

केलेल्या विक्रीबाबत - कमाल तत्सम कमाल किरकोळ किंमतीसह विक्री 
किरकोळ किंमत x २०/१२० . किंमत नमूद केली पाहिजे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


५ 


अनुसूची - एक-( पुढे चालू ) 


, 


- 


करावी . 


( क ) ( ख ) ( ग ) ( घ ) 

( ङ ) 
( २) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली ( क ) दिनांक १ जानेवारी या नोंदीच्या स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 

तयार करण्यात आलेल्या नियमांना २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर ( क ) मध्ये उल्लेखित केलेल्या असला पाहिजे . 
जोडलेल्या एफएल -एक किंवा एफएल- नोंदणीकृत व्यापाऱ्याकडून विक्रीवरील संपूर्ण कर . ( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड ( क ) मध्ये 
डब्ल्यू परवाना धारण करणारे वाईनचे खरेदी केलेल्या वाईनची विक्री . 

उल्लेखित केलेल्या विक्रीच्या तत्सम 
घाऊक व्यापारी आणि महाराष्ट्र ( ख ) दावेदार व्यापाऱ्याने 

खरेदीवरील पूर्वीच्या टप्यावर कर भरलेला 
दारुबंदी अधिनियमाखाली तयार राज्यात आयात केलेलीकिंवा खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर येणाऱ्या अथवा देय झालेला असावा. 
करण्यात आलेल्या संबंधित राज्याबाहेरून आणलेल्या रकमेव्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम :- ( तीन ) जर स्तंभ ( ग ) च्या खंड ( ख ) मध्ये 
नियमाखाली समाविष्ट असलेल्या किंवा त्याला राज्याबाहेरून या नोंदीच्या स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड समाविष्ट असलेली विक्री असेल तर दावेदार 
वाईनचा परवाना धारण न करणाऱ्या पाठविलेल्या वाईनची विक्री. ( ख ) मध्ये उल्लेखित केलेल्या व्यापाऱ्याने विक्री देयकामध्ये तत्सम कमाल 
आयातदाराने केलेली विक्री . 

स्पष्टीकरण. 

विक्रीबाबत - कमाल किरकोळ किंमत किरकोळ किंमतीसह विक्री किंमत नमूद 
खंड ( ख ) च्या प्रयोजनार्थ, जर x २०/१२० . 
विशिष्ट विक्रीसाठी कमाल 
किरकोळ किंमत लागू नसेल, 
तर राज्य उत्पादन शुल्क लागू 
असलेल्या अशाच मालाच्या 
विक्रीसाठी लागू असलेल्या 
महाराष्ट्र दारुबंदी 
अधिनियमाखाली तयार 
करण्यात आलेल्या संबंधित 
नियमानुसार कमाल किरकोळ 
किंमतीची परिगणना करावी. 

दिनांक १ जानेवारी , २०१४ या नोंदीच्या स्तंभ (ग ) मध्ये उल्लेखित 
( ३ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणीकृत केलेल्या विक्रीवरील संपूर्ण कर . (एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 
तयार करण्यात आलेल्या नियमांना व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेल्या 

असला पाहिजे . 
जोडलेल्या एफएल - दोन किंवा वाईनची विक्री . 

( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये उल्लेखित केलेल्या 
एफएलडब्ल्यू- दोन , एफएलबीआर- दोन 

विक्रीच्या तत्सम खरेदीवरील कर भरलेला 
परवाना धारण करणारे वाईनचे 

अथवा देय झालेला असावा . 
किरकोळ व्यापारी . 

( क ) दिनांक १ जानेवारी स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड ( क ) मध्ये 
( ४ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर उल्लेखित केलेल्या विक्रीच्या विक्री ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 

तयार करण्यात आलेल्या नियमांना नोंदणीकृत व्यापाऱ्याकडून किंमतीच्या २० टक्के पेक्षा जास्त. असला पाहिजे . 
जोडलेल्या एफएल - तीन किंवा ई-२ खरेदी केलेल्या वाईनची विक्री. 

( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये , खंड ( क ) मध्ये 
किंवा एफएल- चार परवाना धारण ( ख ) दावेदार व्यापाऱ्याने 

समाविष्ट असलेल्या विक्रीच्या तत्सम 
करणारे चार तारांकित किंवा चार राज्यात आयात केलेली किंवा पेक्षा जास्तीची रक्कम 

खरेदीवरील कर भरलेला अथवा देय झालेला 
तारांकित पेक्षा जास्त दर्जा असणारी राज्याबाहेरून आणलेल्या ( एक ) खालील सूत्र अवलंबिल्या- असावा. 
हॉटेल्स अथवा रेस्टॉरंट . किंवा त्याला राज्याबाहेरून नंतर येणारी रक्कम : 

पाठविलेल्या वाईनची विक्री. स्तंभ ( ग ) मध्ये खंड ( ख ) मध्ये उल्लेखित 

केलेल्या विक्रीबाबत कमाल किरकोळ 
किंमत x २०/१२० आणि 
( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड ( ख ) 

मध्ये उल्लेखित मालाच्या विक्रीच्या 
( क ) दिनांक १ जानेवारी विक्री किंमतीच्या २० टक्के . 

२०१४ रोजी किंवा त्यानंतर स्तंभ ( ग ) मध्ये, खंड ( क ) मध्ये 
( ५ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली नोंदणीकृत व्यापाऱ्याकडून उल्लेखित केलेल्या विक्रीच्या विक्री ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 
तयार करण्यात आलेल्या नियमांना खरेदी केलेल्या वाईनचीविक्री. किंमतीच्या ५ टक्के पेक्षा जास्त . 

असला पाहिजे . 
जोडलेल्या एफएल- तीन किंवा ई-२ ( ख ) दावेदार व्यापाऱ्याने 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


. 


अनुसूची - एक 

एक- ( समाप्त ) 


( क ) ( ख ) ( ग ) 

( घ ) 
परवाना धारण करणारे तीन तारांकित किंवा राज्यात आयात केलेलीकिंवा 

( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये , खंड ( क ) मध्ये 
तीन तारांकित पेक्षा कमी दर्जा राज्याबाहेरून आणलेल्या किंवा पेक्षा जास्तीची रक्कम - समाविष्ट असलेल्या विक्रीच्या तत्सम 
असणारी हॉटेल्स अथवा रेस्टॉरंटस . त्याला राज्याबाहे रून ( एक ) खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर खरेदीवरील कर भरलेला अथवा देय झालेला 
पाठविलेल्या वाईनची विक्री . येणारी रक्कम : 

असावा . 
स्तंभ ( ग ) मध्ये खंड ( ख ) मध्ये 
उल्लेखित केलेल्या विक्रीबाबत कमाल 
किरकोळ किंमत x २०/१२० आणि 
( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये , खंड ( ख ) 
मध्ये उल्लेखित मालाच्या विक्रीच्या 
विक्रीकिंमतीच्या पाच टक्के . 


टीप :- (१ ) मद्य व्यापाऱ्याने जर एकापेक्षा जास्त उत्पादन शुल्क परवाने धारण केले असतील आणि वर नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या नोंदीमध्ये येत 

असल्यास त्याच्या संबंधित परवान्याच्या वर्गवारीत विक्रीच्या उलाढालीचे वर्गीकरण करून अशा विक्रीसाठी अशा प्रत्येक नोंदीसमोर 
नमूद केल्याप्रमाणे 

सूट उपलब्ध होईल . 
( २ ) या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ वाईनची कमाल किरकोळ किंमत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पिण्यास योग्य मद्य 

( कमाल किरकोळ किंमतीची निश्चिती) नियम, १ ९९ ६ अन्वयेनिर्धारित केल्याप्रमाणे व मूल्यवर्धित करासहित असेल . 


अनुसूची - दोन 


अ . 


सूट 


अटी 


व्यापाऱ्याचाकिंवा 
व्यापाऱ्यांचे वर्ग 


क्र . 


विक्री किंवा 
विक्रीची वर्गवारी 

( ग ) 


( क ) 


( घ ) 


खालील 

सूत्र 

अवलंबिल्यानंतर ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 
येणाऱ्या रकमे - व्यतिरिक्त जास्तीची असला पाहिजे . 
रक्कम : 

( दोन ) दावेदार व्यापाऱ्याने विक्री देयकामध्ये 
या नोंदीच्या स्तंभ ( ग ) मध्ये उल्लेखित तत्सम कमाल किरकोळ किंमतीसह विक्री 
केलेल्या विक्रीबाबत 

किंमत नमूद करावी. 
कमाल किरकोळ किंमत ४२०/१२०. ( तीन ) दावेदार व्यापारी दिनांक ३१ डिसेंबर 

२०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
मद्यावर आणि त्याच्या आवेष्टनाच्या 
सामुग्रीवरील वजावटीच्या दाव्यास खालील 
अट ( चार ) ची पूर्तता केल्यास पात्र असेल. 
( चार ) दावेदार व्यापाऱ्याने दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१३ रोजी असलेल्या शिल्लक साठ्याचे 
विवरण या अनुसूचीला जोडलेल्या 
विवरणपत्रात मुंबईसाठी विक्रीकर सह आयुक्त 
(ईआययू) आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 
व्यापाऱ्यांनी संबंधित विभागीय विक्रीकर सह 
आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ) यांच्याकडे दिनांक 
३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत सादर करावे. 
( पाच ) जर दावेदार व्यापाऱ्याने शिल्लक 
साठ्याचे विवरण सादर केले नाही. तर 


उक्त साठ्याबाबत त्याला वजावट उपलब्ध 
होणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


७ 


अनुसूची - दोन- ( पुढे चालू ) 


( क ) 


( ग ) 


( घ ) 


( २ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर येणाऱ्या ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 

तयार करण्यात आलेल्या नियमांना रोजी किंवा त्यापूर्वी नोंदणीकृत रकमेव्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम :- असला पाहिजे. 
जोडलेल्या एफएल -दोन, एफएल- व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेल्या या नोंदीच्या स्तंभ (ग) मध्ये उल्लेखित (दोन ) दावेदार व्यापारी दिनांक ३१ डिसेंबर 
डब्ल्यू- दोन , एफएल -बीआर -दोन वाईनची विक्री. 

केलेल्या विक्रीबाबत - कमाल २०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
परवाना धारण करणारे वाईनचे 

किरकोळ किंमत x २०/१२० . मद्यावर आणि त्याच्या आवेष्टनाच्या 
किरकोळ व्यापारी. 

सामुग्रीवरील वजावटीच्या दाव्यास खालील 
अट ( तीन ) ची पूर्तता केल्यास पात्र असेल . 
( तीन ) दावेदार व्यापाऱ्याने दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१३ रोजी असलेल्या शिल्लक साठ्याचे 
विवरण या अनुसूचीला जोडलेल्या 
विवरणपत्रात मुंबईसाठी विक्रीकर सह आयुक्त 
( ईआययू) आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 
व्यापाऱ्यांनी संबंधित विभागीय विक्रीकर सह 
आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ) यांच्याकडे दिनांक 
३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत सादर करावे. 
( चार ) जर दावेदार व्यापाऱ्याने शिल्लक 
साठ्याचे विवरण सादर केले नाही , तर 
उक्त साठ्याबाबत त्याला वजावट उपलब्ध 

होणार नाही . 

पेक्षा जास्तीची रक्कम - ( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 
( ३ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ (एक ) खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर असला पाहिजे . 
तयार करण्यात आलेल्या नियमांना रोजीकिंवा त्यापूर्वी नोंदणीकृत येणारी रक्कम : 

( दोन ) दावेदार व्यापारी दिनांक ३१ डिसेंबर, 
जोडलेल्या एफएल- तीन , ई-२ किंवा व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेल्या स्तंभ (ग ) मध्ये खंड ( ख ) मध्ये २०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
एफएल - चार परवाना धारण करणारे वाईनची विक्री. 

उल्लेखित केलेल्या विक्रीबाबत कमाल मद्यावर आणि त्याच्या आवेष्टनाच्या 
चार तारांकित किंवा चार तारांकित 

किरकोळ किंमत x २०/१२० आणि सामुग्रीवरील वजावटीच्या दाव्यास खालील 
पेक्षा जास्त दर्जा असणारी हॉटेल्स 

( दोन ) स्तंभ ( ग ) मध्ये उल्लेखित अट ( तीन ) ची पूर्तता केल्यास पात्र असेल . 
अथवा रेस्टॉरंटस . 

मालाच्या विक्रीच्या विक्री किंमतीच्या ( तीन ) दावेदार व्यापाऱ्याने दिनांक ३१ डिसेंबर 
२० टक्के . 

२०१३ रोजी असलेल्या शिल्लक साठ्याचे 
विवरण या अनुसूचीला जोडलेल्या 
विवरणपत्रात मुंबईसाठी विक्रीकर सह आयुक्त 
( ईआययू ) आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 
व्यापाऱ्यांनी संबंधित विभागीय विक्रीकर सह 
आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ) यांच्याकडे दिनांक 
३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत सादर करावे. 
( चार ) जर दावेदार व्यापाऱ्याने शिल्लक 
साठ्याचे विवरण सादर केले नाही , तर 
उक्त साठ्याबाबत त्याला वजावट उपलब्ध 
होणार नाही . 

( एक ) दावेदार व्यापारी नोंदणीकृत व्यापारी 
पेक्षा जास्तीची रक्कम - 

असला पाहिजे . 
( ४ ) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाखाली दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ ( एक ) खालील सूत्र अवलंबिल्यानंतर (दोन ) दावेदार व्यापारी दिनांक ३१ डिसेंबर 
तयार करण्यात आलेल्या नियमांना रोजीकिंवा त्यापूर्वी नोंदणीकृत येणारी रक्कम : 

२०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
जोडलेल्या एफएल- तीन किंवा ई -२ व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेल्या स्तंभ ( ग) मध्ये खंड ( ख ) मध्ये मद्यावर आणि त्याच्या आवेष्टनाच्या 
परवाना धारण करणारे तीन तारांकित वाईनची विक्री . उल्लेखित केलेल्या विक्रीबाबत कमाल सामुग्रीवरील वजावटीच्या दाव्यास खालील 
किंवा तीन तारांकित पेक्षा कमी दर्जा 

किरकोळ किंमत x २०/१२० आणि अट ( तीन ) ची पूर्तता केल्यास पात्र असेल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


अनुसूची 


दोन-( समाप्त ) 


( क ) 


( ख ) 


( ग ) 


( घ ) 


असणारी हॉटेल्स अथवा रेस्टॉरंटस आणि 

मंडळे ( क्लब्स ). 


५ टक्के . 


किरकोळ किंमत २०/१२० आणि सामुग्रीवरील वजावटीच्या दाव्यास खालील 
( दोन) स्तंभ ( ग ) मध्ये उल्लेखित अट ( तीन) ची पूर्तता केल्यास पात्र असेल . 
मालाच्या विक्रीच्या विक्री किंमतीच्या ( तीन) दावेदार व्यापाऱ्याने दिनांक ३१ डिसेंबर 

२०१३ रोजी असलेल्या शिल्लक साठ्याचे 
विवरण या अनुसूचीला जोडलेल्या 
विवरणपत्रात मुंबईसाठी विक्रीकर सह आयुक्त 
(ईआययू ) आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 
व्यापाऱ्यांनी संबंधित विभागीय विक्रीकर सह 
आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ) यांच्याकडे दिनांक 
३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत सादर करावे. 
( चार ) जर दावेदार व्यापाऱ्याने शिल्लक 
साठ्याचे विवरण सादर केले नाही, तर 
उक्त साठ्याबाबत त्याला वजावट उपलब्ध 
होणार नाही . 


टीप : (१) मद्य व्यापाऱ्याने जर एकापेक्षा जास्त उत्पादन शुल्क परवाने धारण केले असतील आणि वर नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या नोंदीमध्ये येत 

असतील त्यांचे संबंधित परवान्याच्या वर्गवारीत विक्रीच्या उलाढालीचे वर्गीकरण करून अशा विक्रीसाठी अशा प्रत्येक नोंदीसमोर 
नमूद केल्याप्रमाणे 

सूट उपलब्ध होईल . 
( २) या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ वाईनची कमाल किरकोळ किंमत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पिण्यास योग्य मद्य 

( कमाल किरकोळ किंमतीची निश्चिती ) नियम, १९९ ६ अन्वयेनिर्धारित केल्याप्रमाणे व मूल्यवर्धित करासह असेल. 


प्रपत्र 

शिल्लक साठ्याचे विवरणपत्र 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ला जोडलेल्या अनुसूची घ च्या नोंद ३ क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालाचा दिनांक ३१ 
डिसेंबर , २०१३ रोजी व्यवहार बंद होताना शिल्लक साठ्याचा तपशील. 


( १ ) व्यापाऱ्याचे नावः 
( २ ) टीन क्र . : 


( ३ ) उत्पादन शुल्क परवाना क्र . 


अनु . 


खरेदीचा दिनांक 


मालाचे वर्णन 


एम.आर.पी. (रु . मध्ये ) 


प्रत्यक्ष खरेदीकिंमत 


क्र . 


खरेदी किंमत 


कर ( जर बिजकामध्ये वेगळा 
आकारला असेल ) 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


एकूण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडिया 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


9 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 24th December 2013 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002. 

No. VAT 1513/ CR 106 / Taxation 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section (5 ) of 
section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby subject to the conditions specified in column ( e ) against each class of dealers 
specified in column (b ) of the Schedules appended hereto , provides with effect from the 1st January 
2014 , for exemption of tax payable by the said dealers on their sales of wine covered by entry 3A 
of Schedule D appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , to the extent specified 
in column (d ) of the Schedule- I and II against such sales specified in column (c) ofthe said Schedules . 

Schedule I provides for exemption in respect of sales of aforesaid goods where such goods 
are purchased on or after the 1st January 2014 , whereas Schedule II provides for exemption in 
respect of sales of aforesaid goods which were purchased on or before the 31st December 2013 . 

Schedule - I 


Extent of exemption 


Conditions 


Sr. 
No. 
(a ) 


Class or 
classes of dealers 

(b ) 


Class or 
classes of sales 

(c ) 


( d ) 


( e ) 


case 


( 1 ) Manufacturer of Wine Sales of Wine which In excess of the amount (i) The claimant dealer shall be 

holding License in BRL is manufactured by arrived at by applying the a registered dealer . 
appended to the relevant the claimant dealer . following formula : (ii ) The claimant dealer shall 
Rules made under the 

Maximum Retail Price mention the corresponding 
Maharashtra Prohibition 

(MRP) * 20/120 in respect MRP alongwith sales price in 
Act . 

of sales mentioned in the sale invoice . 

column ( c ) of this entry . 
( 2)Wholesaler of Wine- holding ( a ) Sales of Wine Whole of the tax on sales (i) The claimant dealer shall be 
License in FL - I or as the which is purchased mentioned in clause (a ) in a registered dealer. 

may be , FL - W from the registered column (c) of this entry . ( ii) If the taxes have been paid 
appended to the relevant dealers on or after 

or have become payable in 
Rules made under the the 1st January 

respect of the purchases 
Maharashtra Prohibition 2014 . 

corresponding to the sales 
Act and importer not (b ) Sales of Wine In excess of the amount covered by clause ( a ) of column 
holding license in respect which is brought or arrived at by applying the (c ). 
of sales of wine covered imported into the following formula : - ( iii ) The claimant dealer shall 
under relevant rules made State from outside Maximum Retail Price mention the corresponding 
under the Mahara - shtra the State by the (MRP ) x 20/120 in respect MRP alongwith sales price in 
Prohibition Act . 

claimant dealeror of sales referred to , at the sales invoice , if the said 
dispatched to him clause (b ) in column (c ) of sales are covered by clause (b ) 
from outside the this entry . 

in column ( c ) . 
State . 
Explanation . For 
the purposes of 
clause (b ), if MRP is 
not applicable to a 
particular sale , 
then , it shall be 
calculated as per the 
relevant rules made 
under the Mahara 
shtra Prohibition 
Act, for similar 
goods sold in the 
State where in State 
Excise Duties are 
applicable . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


Schedule - 1 - Contd . 


( a ) 


(b ) 


( c ) 


( d ) 


(e ) 


( 3 ) Retailer of Wine holding Sales of Wine which Whole of the tax on sales (i) The claimant dealer shall be 

License in FL - II , FLW - II , is purchased from mentioned in column (c ) a registered dealer. 
FL -BR /II appended to the the registered of this entry . 

(ii) If the taxes have been paid 
relevant Rules made dealers on or after 

or have become payable in 
under the Maharashtra the 1st January 

respect of the purchases 
Prohibition Act. 2014 . 

corresponding to the sales 

covered by column (c ). 
(4 ) Restaurants and Hotels ( a ) Sales of Wine In excess of 20 per cent. (i) The claimant dealer shall be 

having gradation of four which is purchased of sales price of sales a registered dealer . 
star or above holding from the registered mentioned in clause (a ) in ( ii) If the taxes have been paid 
License in FL - III, E - 2 or dealers on or after column (c ). 

or have become payable in 
FL - IV appended to the the 1st January 

respect of the purchases 
relevant Rules made 2014 . 

corresponding to the sales 
under the Maharashtra (b ) Sales of Wine In excess of total of— covered by clause (a ) of column 
Prohibition Act . 

which is brought or (i) the amount arrived at (c ). 
imported into the by applying the following 
State from outside formula : 
the State by the Maximum Retail Price 
claimant dealer or (MRP ) * 20/120 in respect 
dispatches to him of sales mentioned in 
from outside the clause (b ) in column ( c ) 
State . 

and 
(ii) 20 per cent. of sales 

price of sales of goods 
(5 ) Restaurants and Hotels (a ) Sales of Wine mentioned in clause (b ) in (i) The claimant dealer shall be 
having gradation of three which is purchased column (c). 

a registered dealer . 
star or below three star , from the registered In excess of 5 per cent . of ( ii ) If the taxes have been paid 
clubs holding License in dealers on or after sales price of sales or have become payable in 
FL - III, E - 2 appended to the 1st January mentioned in clause ( a ) in respect of the purchases 
the relevant Rules made 2014 . 

column ( c ) . 

corresponding to the sales 
under the Maharashtra (b ) Sales of Wine In excess of, — 

covered by clause (a ) of column 
Prohibition Act . 

which is brought or (i) the amount arrived at (c). 
imported into the by applying the following 
State from outside formula : 
the State by the Maximum Retail Price 
claimant dealer or (MRP ) * 20/120 in respect 
dispatches to him of sales referred to , at (b ) 
from outside the in column ( c ) and 
State . 

( ii ) five per cent. of sales 
price of sales mentioned 

in clause (b ) in column (c ) . 
Note : 

( 1) A Wine dealer holding more than one Excise Licenses which fall into different entries 

mentioned above shall classify his turnover of sales in respect of each category of license 

and avail the exemption mentioned against such sales in each of such entries. 
(2 ) Maximum retail price of the Wine for the purpose of this notification shall be as 

determined under the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of Maximum Retail Prices) 
Rules , 1996 , as amended from time to time, and shall include the Value Added Tax . 


Schedule II 


Exemption 


Conditions 


Sr. 
No. 
( a ) 


Class or 
classes of dealers 

(b ) 


Class or 
classes of sales 

( c ) 


( d ) 


( e ) 


( 1 ) 


Wholesaler of Wine Sales ofWine which In excess of the amount ( i) The claimant dealer shall be 
holding License in FL -I or is held in the closing arrived at by applying the a registered dealer. 
as the case may be, FL - W stock as on the 31st following formula : ( ii) The claimant dealer shall 

December 2013 . Maximum Retail Price mention the corresponding 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


११ 


Schedule - 11 - Contd . 


( a ) 


(b ) 


( c ) 


( d ) 


( e ) 


appended to the relevant 

(MRP ) * 20/120 in respect MRP alongwith sales price in 
Rules made under the 

of sales mentioned in the sales invoice . 
Maharashtra Prohibition 

column (c ) of this entry . (iii) The claimant dealer shall 
Act . 

be entitled to claim set - off on 
purchases of wine and packing 
material thereof on or before 
the 31st December 2013 subject 
to the fulfillment of condition 
( iv ) below . 
( iv ) The claimant dealer shall 
submit a statement of closing 
stock as on the 31st December 
2013 in the format appended to 
this Schedule to the Joint 
Commissioner of Sales Tax 
(EIU ) in Mumbai and respective 
Divisional Joint Commissioner 
of Sales Tax ( VAT 
Administration ) in rest of the 
Maharashtra by the 31st 
January 2014 
( v ) If the claimant dealer fails 
to submit the stock statement , 
the set- off in respect of said 
goodsheld in the stock shall not 

be allowed . 
(2 ) Retailer of Wine holding Sales of Wine which In excess of the amount (i) The claimant dealer shall be 

License in FL - II, FLW - II , is purchased from arrived at by applying the a registered dealer . 
FL -BR /II appended to the the registered following formula :: ( ii) The claimant dealer shall 
relevant Rules made dealers on or before Maximum Retail Price be entitled to claim set-off on 
under the Maharashtra the 31st December (MRP) × 20/120 in respect purchases of wine and packing 
Prohibition Act . 

2013 . 

of the sales mentioned in material thereof purchased on 
column (c ) of this entry . or before the 31st December 

2013 subject to the fulfillment 
of condition ( iii ) below . 
( iii ) The claimant dealer shall 
submit a statement of closing 
stock held as on the 31st 
December 2013 in the format 
appended to this Schedule to 
the Joint Commissioner of 
Sales Tax (EIU ) in Mumbai and 
respective Divisional Joint 
Commissioner of Sales Tax 
(VAT Administration ) in rest of 
the Maharashtra on or before 
the 31st January 2014 . 
( iv ) If the claimant dealer fails 
to submit the stock statement, 
the set-off in respect of the said 
goods held in the stock shall not 

be allowed . 
( 3 ) Restaurants and Hotels Sales of Wine which In excess of, — 

( i) The claimant dealer shall be 
having gradation of four is held in the closing (i) amount arrived at by a registered dealer. 
star or above holding stock as on the 31st applying the following ( ii ) The claimant dealer shall 
License in FL - III, E - 2 or December 2013 . formula : 

be entitled to claim set - off on 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


Schedule - 11 — Concld . 


(a ) 


(b ) 


( c ) 


( d ) 


(e ) 


( 4 ) 


FL - IV appended to the 

Maximum Retail Price purchases of wine and packing 
relevant Rules made 

(MRP ) × 20/120 in respect material thereof purchased on 
under the Maharashtra 

of sales mentioned in or before the 31st December 
Prohibition Act . 

column (c ), and 

2013 subject to the fulfillment 
( ii) 20 per cent. of sales of condition (iii) below . 
price of sales mentioned ( iii ) The claimant dealer shall 
in column ( c ) . 

submit a statement of closing 
stock as on the 31st December 
2013 in the format appended to 
this Schedule to the Joint 
Commissioner of Sales Tax 
(EIU ) in Mumbai and respective 
Divisional Joint Commissioner 
of Sales Tax 

(VAT 
Administration ) in rest of the 
Maharashtra on or before the 
31st January 2014 . 
( iv ) If the claimant dealer fails 
to submit the stock statement, 
the set -off in respect of the said 
goods held in the stock shall not 

be allowed . 
Restaurants and Hotels Sales of Wine which In excess of— 

(i ) The claimant dealer shall be 
having gradation of three is held in the closing (i) amount arrived at by a registered dealer. 
star or below and clubs stock as on the 31st applying the following ( ii ) The claimant dealer shall 
holding License in FL - III, December 2013 . formula : 

be entitled to claim set -off on 
E - 2 appended to the 

Maximum Retail Price purchases ofwine and packing 
relevant Rules made 

(MRP ) 20/120 in respect material thereof purchased on 
under the Maharashtra 

of sales referred in or before the 31st December 
Prohibition Act . 

column (c ) and 

2013 subject to the fulfillment 
( ii) 5 per cent. of turnover of condition ( iii) below . 
of sales of goods referred (iii) The claimant dealer shall 
to in column ( c ). 

submit a statement of closing 
stock held as on the 31st 
December 2013 in the format 
appended to this Schedule to 
the Joint Commissioner of 
Sales Tax (EIU ) in Mumbai and 
respective Divisional Joint 
Commissioner of Sales Tax 
(VAT Administration ) in rest of 
the Maharashtra on or before 
the 31st January 2014 . 
( iv ) If the claimant dealer fails 
to submit the stock statement , 
the set- off in respect ofthe said 
goodsheld in the stock shall not 
be allowed . 


Note : 

( 1 ) A Wine dealer holding more than one Excise Licenses which fall into different entries 

mentioned above shall classify his turnover of sales in respect of each category of 

licenses and avail the exemption mentioned against such sales in each of such entries. 
( 2 ) Maximum retail price of the Wine for purpose of this notification shall be as 

determined under Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of Maximum Retail Prices ) 
Rules , 1996 , as amended from time to time, and shall include the Value Added Tax . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१३ 


FORMAT 


Stock Statement 


Details of goods held in stock at the close of business as on the 31st December 2013 of goods 
specified in entry 3A of Schedule D appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 . 


( 1 ) Name of the Dealer : 


( 2 ) TIN : < 


( 3 ) Excise License No./No.s: 


Sr. Date of purchase Description of goods 
No. 


M.R.P. 
(in Rs .) 


Actual purchase price in Rs. 


Purchase Tax (if charged separately 
price 

in invoice ) 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Total 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


O. C. BHANGDIYA, 
Deputy Secretary to Government . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


. 


१७१ 


मंगळवार , डिसेंबर २४ , २०१३ / पौष ३, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक . १५१३ / प्र.क्र . ११० / कराधान-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा . ९ ) च्या कलम ४१ 
च्या उप - कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे शासन अधिसूचना , वित्त विभाग क्रमांक मुवक 
१५०९ / प्र.क्र .८ ९ /कराधान-१, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०० ९ मध्ये दिनांक १३ मार्च २०१३ पासून खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग-दोन इतर संघटनांमध्ये , नोंद १ मध्ये, 
( १) स्तंभ ( २ ) मध्ये, नोंद ( बेचाळीस ) नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

(त्रेचाळीस ) स्वीडन , ” 
( २ ) स्तंभ ( ३ ) मध्ये अट क्र . ( आठ) मध्ये खंड ( च ) नंतर खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

" ( छ ) स्वीडन बाबत एकल बिजकाद्वारे खरेदी केलेल्या मालाची किंमत रुपये आठ हजार तीनशे तेहतीस पेक्षा कमी 
नसावी. " 


• 


•. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव. 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th December 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 

No. VAT 1513 /CR 110 / Taxation - 1.-- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of section 41 
of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005), the Government of Maharashtra hereby 
amends the Government Notification , Finance Department No. VAT.1509 /CR -89 /Taxation - 1 , dated the 5th November 
2009 , with effect fromthe 13th March 2013 , as follows namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in Part (II)-Other Organizations, in entry 1, 
(1) in column (2 ), after entry ( xlii ), the following entry shall be added, namely : 

“ ( xliii ) Sweden ." ; 
(2 ) in column ( 3 ) , in condition (viii ) after clause ( f ) the following clause shall be added , namely : 

“ ( 8) In the case of Sweden the price of goods purchased through a single invoice shall not be less than 
rupees eight thousand three hundred and thirty three . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharas 


ra, 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१५ 


१७२ 


मंगळवार , डिसेंबर २४ , २०१३ / पौष ३, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ . 

क्रमांक मुवक . १५१३ / प्र.क्र . १५० / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ९ 
च्या उप- कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून उक्त अधिनियमास 
जोडलेल्या अनुसूची घ मध्ये, खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मध्ये, अनुसूची 

घ मध्ये , 
१. नोंद ३ क मध्ये, 

( १ ) नियम , १९ ६३ च्या नियम ३ ( ४ ) मध्ये वेळोवेळी केलेल्या मद्याच्या व्याख्येप्रमाणेची वाईन या शब्द व अंकांनंतर 
परंतु या अनुसूचीतील नोंद ३ ख लागू असेल ते वगळून हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( २) स्तंभ ( ३ ) मध्ये , “ २० % " या अंक आणि चिन्हा ऐवजी " ४० % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे . 
२. नोंद ३ क नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेचः 

“ ३ ख वाईनची मोठया परिमाणातील (in bulk ) विक्री, ज्यास महाराष्ट्र पिण्यास योग्य मद्य ( कमाल किरकोळ किमतीची निश्चिती) 
नियम, १९९ ६ च्या तरतूदी लागू नसतील . 

२० % " . 


" 


“ 


- 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 24th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. VAT. 1513 /CR 150 / Taxation - 1 . – In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 1st January 2014 , amends the Schedule D appended to 
the said Act , as follows, namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002, in Schedule D , 
1. in entry 3A , — 

( 1 ) after the word and figures “ Rules, 1963 ” the following shall be inserted namely : 
“ but excluding to those entry 3B of this Schedule applies "; 

( 2 ) in column ( 3), for the figure and sign “ 20 % ” , the figure and sign “ 40 % ” shall be substituted ; 
2. after entry 3A , the following entry shall be inserted , namely : 

“ 3B . Wine when sold in bulk and where provisions of the Maharashtra Potable Liquor 
(Fixation of Maximum Retail Prices ) Rules , 1996 are not applicable . 


20 % " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0.C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


. 


१७३ 


मंगळवार , डिसेंबर २४ , २०१३ / पौष ३, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मुवक . १५१३ /प्र.क्र . १५१/ कराधान -१ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये 
तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा . ९) च्या कलम ८३ 
च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या पंरतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही. 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप- कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप - कलमे ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच यासंदर्भात 
प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे , 
म्हणजेच 

१. ( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( चौथी सुधारणा) नियम, २०१३ असे संबोधण्यात येईल . 

( २ ) हे नियम दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून अंमलात येतील . 

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ५४ मध्ये, खंड ( आय ) मध्ये २ आणि ३ खाली समाविष्ट असलेली मद्याची " या अंक आणि 
शब्दां ऐवजी " २ आणि ३ खाली अन्वये समाविष्ट असलेली मद्याची किंवा यथास्थिती नोंद ३ क खाली समाविष्ट असलेली वाईनची " हे शब्द, अंक आणि 
अक्षरे दाखल करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 24th December 2013 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 

No. VAT . 1513 / CR 151/ Taxation - 1 . Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , and to dispense with the condition of previous publication 
thereof under the proviso to sub - section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 
2002 ( Mah. IX of 2005 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) read with the 
proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Fourth 

Amendment ) Rules, 2013 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st January 2014 . 

2. In rule 54 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , in clause (i), for the words and 
figures “ of liquor covered under entries 1 , 2 and 3 ", the following shall be substituted , namely: 

“ of liquor covered under entries 1, 2and 3 or, as the case may be , Wine, as covered under entry 
3A ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१७ 


१७४ 


मंगळवार , डिसेंबर २४ , २०१३ / पौष ३, शके १ ९ ३५ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ 

आदेश 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ . 

क्रमांक मुवक १५१३ / प्र.क्र . १५२ / कराधान -१ : - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ८ च्या उप -कलम ( ३ 
ख ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन आदेश, वित्त विभाग, क्रमांक मुवक १५०५ / प्र.क्र . १७८ / कराधान-१, 
दिनांक २७ जुलै २००६ मध्ये, दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून खालील 

सुधारणा करीत आहे, म्हणजेचः 
( १) उक्त आदेशाला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये , 
( क ) नोंद १ समोरील स्तंभ ( ४ ) मधील अट ( दोन ) नंतर खालील अट दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 

( तीन) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या अनुसूची “ घ ” च्या नोंद ३ क मध्ये समाविष्ट असलेल्या वाईनची राज्यांतर्गत 
नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केली असेल आणि वाईनच्या खरेदीवर आधीच्या टप्प्यात कर भरलेला किंवा देय झालेला असेल "; 

( ख ) नोंद क्र . २ समोरील स्तंभ ( ४ ) मधील अट ( दोन ) नंतर खालील अट दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

( तीन ) महाराष्ट्रमूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या अनुसूची “ घ ” च्या नोंद ३ क मध्ये समाविष्ट असलेल्या वाईनची राज्यांतर्गत नोंदणीकृत 
व्यापाऱ्याकडून खरेदी केली असेल आणि वाईनच्या खरेदीवर आधीच्या टप्प्यावर कर भरलेला किंवा देय झालेला असेल. ” 

( २) उक्त आदेशाच्या परिशिष्टामधील नोंद २ वगळण्यात येत आहे . 


- 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ . चै. भांगडिया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 24th December 2013 

Order 
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002. 

No. VAT 1513/CR 152 / Taxation - 1. – In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3B ) of section 8 of the 
Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of Maharashtra hereby amends the 
Government Order, Finance Department, No. VAT 1505 / CR 178 / Taxation - 1 , dated the 27th July 2006 , with effect from 
the 1st January 2014 , as follows, namely : 

( 1 ) In the Schedule appended to the said Order, 
(a ) against entry 1, in column (4 ), after condition ( ii ), the following condition shall be added , namely : 

( iii) The Wine covered by entry 3A of Schedule D of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002, is 

purchased from the registered dealers within State and tax is paid or has become payable on 

purchase of Wine at an earlier stage . " ; 
(b ) against entry 2, in column (4 ), after condition ( ii ), the following condition shall be added , namely: 
“ ( iii) The Wine covered by entry 3A of Schedule D of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , is 

purchased from the registered dealers within State and tax is paid or has become payable on 

purchase of Wine at an earlier stage . ” ; 
( 2 ) in the Appendix appended to the said Order, entry 2 shall be deleted . 


“ 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


१७५ 


गुरुवार , डिसेंबर २६, २०१३ / पौष ५, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ डिसेंबर २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम, १ ९ ७१. 


. 


क्रमांक धापुप्र . २०१२ /प्र.क्र . ९ ६/ झोपसु.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास), अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा महा. 
२८ ) याच्या कलम ३५ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ यासोबत जोडलेल्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची, अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये त्याच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांसाठी, अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे व अधिसूचीत करीत आहे. 


~ 


अनुसूची 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


अधिकारी 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 


शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी -४३०४ / ३२२ /प्र.क्र . ५६/ ०४ / नवि -११ , 
दिनांक ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी -४३०८ /३४९९ / प्र.क्र . ८३/ ० ९ / नवि -११ , 
दिनांक २५ जून २००९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या धारावी 
क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


89 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th December 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 

No. Dhapupra - 2012/ CR - 96 /Zopasu.— In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) of section 35 of 
the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971) 
and all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby appoints and notifies the 
officers mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto to be the Appellate Authority for the areas 
specified against it in column (3 ) thereof, for the purposes of the said Act. 


Schedule 


Officers 


Areas 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Additional Collector Mumbai City 


Sectors 1 to 5 within Dharavi Notified Area as declared vide 
Government Notification , Urban Development Department 
No. TPB - 4304 /322 /CR 56 /04 /UD - 11, dated 9th March 2005 
and Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB - 4308 / 3499/ CR 83 /09/UD - 11 , 
dated 25th June 2009 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब-४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


१७६ 


गुरूवार , डिसेंबर २६, २०१३ / पौष ५, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ 


. 


अधिसूचना 


अ.क्र 


क्षेत्रे 


१ 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम १९ ७१. 

क्रमांक धापुप्र-२०१२ / प्र.क्र.९६ / झोपसु.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा . 
२८ ) याच्या कलम ३ (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय 
अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४ ९९ / प्र. क्र .८३ / ०९ / नवि -११, दि . २५ जून २०० ९ अन्वये अधिसूचित केलेल्या धारावी 
क्षेत्रासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रयोजनाकरिता काढलेली अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक गवसु-१३०१ / प्र.क्र .३७५ / 
झोपसु -१, दिनांक २५ ऑक्टोंबर २००१, आणि शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक धापुप्र -२००८ / प्र.क्र .१५८ / झोपसु -१ अ ,दिनांक 
२७ मे २०११, यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्याची, त्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये, त्या प्रत्येकासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ 
सक्षम प्राधिकारी, म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 
व्यक्ती /निगम निकाय 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
“ २५ उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२/ प्र.क्र .५६/ ०४ / नवि -११, 
( अतिक्रमण / निष्कासन ), धारावी विभाग दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी -४३०८ /३४९९ / प्र.क्र .८३/ ०९ / नवि-११ , 

दि . २५ जून २००९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या 

धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 
उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि -११ , 
( अतिक्रमण / निष्कासन ), कुलाबा विभाग दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४ ९९ / प्र.क्र .८३/ ० ९ / नवि -११, 

दि . २५ जून २००९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या 

धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 
उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि -११, 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), घाटकोपर विभाग दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४ ९९ /प्र.क्र .८३/ ०९ / नवि -११ , 

दि . २५ जून २००९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या धारावी 

क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 
उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२/ प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि -११, 
( अतिक्रमण/ निष्कासन ), मालाड विभाग दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ /३४९९ / प्र.क्र .८३ / ० ९ / नवि -११ , 

दि . २५ जून २०० ९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या धारावी 

क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 
सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी , शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि -११ , 
जी - उत्तर विभाग , बृहन्मुंबई महानगरपालिका दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४९९/ प्र.क्र .८३/० ९ / नवि -११, 

दि . २५ जून २०० ९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या 
धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 


२ 


Mr 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२१ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) ( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६ 


उपमुख्य अधिकारी, जागतिक बँक प्रकल्प, शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६ / ०४ / नवि -११ , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४९९ / प्र.क्र .८३/ ० ९ / नवि -११, 

दि . २५ जून २००९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या धारावी 

क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५. 
उपमुख्य अधिकारी ( पणन), मुंबई शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६/ ०४/ नवि -११, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ /३४९९ / प्र.क्र .८३ / ० ९ / नवि -११ , 

दि . २५ जून २०० ९ याद्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या 
धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर १ ते ५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated the 26th December 2013 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT , 1971 . 

No.Dhapupra -2012/CR - 96 / Zopasu . In exercise of the powers conferred by section 3 ( 1) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII 
of 1971) and in supersession of the Government Notifications, Housing Department No. Gavasu 
1301/CR - 375 /Zopasu - 1, dated the 25th October 2001 and Government Notification , Housing 
Department No. Dhapupra - 2008 /CR - 158 /Zopasu - 1A , dated the 27th May 2011, for the purpose of 
appointment of the Competent Authorities for the Dharavi Notified Area under the Government 
Notification , Urban Development Department, No.TPB -4308 /3499 /CR . 83/09 / UD - 11, dated 25th 
June 2009, for the purposes of the said Act the Government of Maharashtra hereby appoint the 
officer mentioned in column (3 ) of the Schedule appended hereto , to be the Competent Authority 
for the purposes of the said Act , for the areas specified respectively against each of them in 
Column (4 ) thereof. 


Schedule 


Serial No. 


Person / Body Corporate 


Areas 


( 1 ) ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


" 25 


1 


Deputy Collector and Competent Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Authority (Encroachment/ 

declared vide Government Notification , Urban 
Removal) Dharavi Division DevelopmentDepartment No.TPB -4304 / 322/CR . 

56 /04 /UD - 11, dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB -4308 / 3499/ CR . 83 /09/UD - 11 , 
dated 25th June 2009 . 


2 


Deputy Collector and Competent Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Authority (Encroachment/ 

declared vide Government Notification , Urban 
Removal) Colaba Division 

Development Department No. TPB -4304 /322/ 
CR . 56 /04 /UD - 11 , dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB - 4308 /3499 / CR . 83 /09/UD - 11 , 
dated 25th June 2009. 


3 


Deputy Collector and Competent Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Authority ( Encroachment/ 

declared vide Government Notification , Urban 
Removal) Ghatkopar Division Development Department No. TPB -4304 /322 / 

CR . 56 / 04 /UD - 11, dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB -4308 /3499 /CR . 83 /09/UD - 11 , 
dated 25th June 2009 . 


4 


Deputy Collector and Competent Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Authority (Encroachment/ 

declared vide Government Notification , Urban 
Removal) Malad Division 

Development Department No. TPB -4304 / 322 /CR . 
56 /04 /UD - 11, dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB - 4308 / 3499 /CR . 83/09/UD - 11, 
dated 25th June 2009 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


P3 


Schedule — concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


5 


Assistant Commissioner, Ward Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Officer G - North Division 

declared vide Government Notification , Urban 
Municipal Corporation of Greater Development Department No. TPB -4304 /322 /CR . 
Mumbai. 

56 /04 /UD - 11 , dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB -4308 /3499 /CR . 83 /09 /UD - 11, 
dated 25th June 2009 . 


6 


Deputy Chief Officer, World Bank Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
Project , Mumbai Housing and declared vide Government Notification , Urban 
Area Development Board . Development Department No. TPB - 4304 / 322 / 

CR . 56 /04 /UD - 11, dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB -4308 /3499 /CR . 83/09/UD - 11 , 
dated 25th June 2009 . 


7 


Deputy Chief Officer , 
(Marketing ), Mumbai Housing 
and Area Development Board . 


Sector 1 to 5 within Dharavi Notified Area as 
declared vide Government Notification , Urban 
Development Department No. TPB -4304 / 322 /CR . 
56 /04 /UD - 11, dated 9th March 2005 and 
Government Notification , Urban Development 
Department No. TPB - 4308 /3499/CR . 83 /09 /UD - 11, 
dated 25th June 2009.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


१७७ 


शुक्रवार , डिसेंबर २७, २०१३ / पौष ६ , शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक. १५१३ / प्र. क्र . १२४ / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९ ) च्या कलम २० च्या 
पोट- कलम ( ६ ) च्या परंतुका अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , सार्वजनिक हिताकरिता दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१२ पासून, या ठिकाणी जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ब) मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या वर्गास किंवा वर्गांना स्तंभ ( क) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणांना स्तंभ ( ई) मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या अटींच्या अधिन 

राहून स्तंभ ( ड ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विलंब शुल्क माफ करत आहे . 
अनुसूची 


अनु. 


माफी मिळणेसाठी पात्र विवरण 


माफीची मर्यादा 


अटी 


व्यापाऱ्याचा वर्गकिंवा 
व्यापाऱ्यांची वर्गवारी 


क्र . 


( अ ) 


( ब ) 


( क ) 


विलंब शुल्क . 


१ नवीन नोंदणी दाखला घेतला ज्या विवरणांचा विहित दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेला दिनांक किंवा, यथास्थिती , 
आहे असा व्यापारी . 

व्यापाऱ्यास नोंदणी प्रमाणपत्र केलेल्या विवरणावर विक्रीकर विभागाच्या संकेतस्थळावर व्यापारी 
दिलेल्या महिन्याच्या अखेरच्या देय असणारे संपूर्ण अॅक्टीव्ह म्हणून दर्शविलेला दिनांक समाविष्ट 
दिनांकापर्यंत किंवा यथास्थिती 

असेल, त्या कालावधीच्या विवरणाच्या विहित 
विक्रीकर विभागाच्या 

दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी स्तंभ ( क ) मध्ये 
संकेतस्थळावर व्यापारी — अॅक्टीव्ह 

विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे दाखल करेल . 
म्हणून दर्शविलेल्या महिन्याच्या 
अखेरपर्यंत येत असेल अशी 

विवरणे. 
ज्यांचा नोंदणी दाखला रद्द झाला ज्या विवरणांचा विहित दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

अपील प्राधिकारी किंवा कोणत्याही न्यायालयाने 
असेल आणि त्यानंतर अपील नोंदणी दाखला रद्द केल्याच्या केलेल्या विवरणांवर 

पुनःस्थापन आदेश पारित केल्याचा दिनांक अंतर्भूत 
प्राधिकारी किंवा कोणत्याही आदेशाचा दिनांक व नोंदणी देय असणारे संपूर्ण असेल, त्या कालावधीच्या विवरणाच्या विहित 
न्यायालयाने सदर नोंदणी दाखला दाखला पुनःस्थापन केल्याच्या 

दिनांकास किंवा त्यापूर्वी स्तंभ ( क ) मध्ये 
आदेशाद्वारे पुनःस्थापन केला आदेशाचा दिनांक यामधील 

विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे दाखल करेल. 
असेल , असे व्यापारी . कालावधीत येत असेल. 


, 


विलंब शुल्क . 


३ 


ज्यांचा नोंदणी दाखल्याचा प्रभावी ज्या विवरणांचा विहित दिनांक 
दिनांक प्रशासकीय सवलतीमुळे व्यापारी नोंदणीसाठी पात्र झाला 
बदललेला असेल, असे व्यापारी . असेल त्या वर्षाची १ एप्रिल 

आणि प्रशासकीय सवलत 
मिळण्यापूर्वीचा नोंदणी प्रमाणपत्र 


स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद प्रशासकीय सवलत मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने 
केलेल्या विवरणांवर सूचित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी स्तंभ ( क ) 
देय असणारे संपूर्ण मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे दाखल करेल . 


विलंब शुल्क . 


लागू झाल्याचा दिनांक यामधील 


कालावधीमध्ये येत असेल , 
अशी विवरणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


२५ 


अनुसूची 


( अ ) 


( ब ) 


( क ) 


( ड ) 


( ई) 


४ 


५ 


महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या महाराष्ट्र विक्रीकर विभागाच्या स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद ( अ ) महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या स्वयंचलित 
स्वयंचलित पद्धतीतील तांत्रिक स्वयंचलित पद्धतीत तांत्रिक केलेल्या विवरणांवर पद्धतीतील तांत्रिक अडचणींमुळे स्तंभ ( क ) मध्ये 
अडचणीमुळे विवरण दाखल अडचण असेल अशा कालावधीत देय असणारे संपूर्ण विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे , व्यापाऱ्यांचा वर्ग अथवा 
करता आले नाहीत , असे व्यापारी. ज्या विवरणांचा विहित कालावधी विलंब शुल्क . व्यापाऱ्यांच्या वर्गवारीस दाखल करता आले नाहीत 
येतो, अशी विवरणे . 

अशी, विक्रीकर आयुक्त किंवा त्यांनी पदनिर्देशित 
केलेल्या अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल . 
( ब) विक्रीकर आयुक्त विनिर्दिष्ट करतील अशा 

कालावधीमध्ये विवरणे दाखल केली असली पाहिजेत . 
मालक मृत पावला असेल, ज्या विवरणाचा विहीत दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद ( अ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले विवरण , 
अशी मालकी संस्था असलेला मालक मृत पावला असेल तेव्हा केलेल्या विवरणावर 

मालक मृत पावल्याच्या विवरणाच्या कालावधीच्या 
व्यापारी . किंवा त्यानंतर लगेचच 

देय असणारे अखेरपासून एक वर्षाच्या आत दाखल केलेले असावे. 
येत असेल. 

संपूर्ण विलंब शुल्क . 

( ब ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले विवरण 
दाखल करण्यापूर्वी मृत मालकाच्या कायदेशीर 
वारसाने नमुना १०३ मधील अर्ज दाखल केला 

असला पाहिजे . 
६ १ ऑगस्ट २०१२ ते या ज्या विवरणांचा विहित दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

या अधिसूचनेचा दिनांक समाविष्ट असलेल्या 
अधिसूचनेच्या दिनांकापर्यंत १ ऑगस्ट २०१२ पासून सुरू 

केलेल्या विवरणांवर कालावधीच्या विवरणांच्या विहित दिनांकास किंवा 
वरील अनु . क्र . १ ते ५ मध्ये होणाऱ्या आणि या अधिसूचनेच्या देय असणारे संपूर्ण त्यापूर्वी स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे 
विनिर्दिष्ट केलेल्या वर्ग अथवा दिनांकास संपणाऱ्या कालावधीतील विलंब शुल्क . 
वर्गवारी मध्ये समाविष्ट 

असेल आणि जी विवरणे या 
असलेले व्यापारी . 

अधिसूचनेच्या दिनांकानंतर दाखल 

केलेली असतील , अशी विवरणे . 
७ सदनिका, निवासस्थाने किंवा दिनांक २० जून २००६ पासून 

स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे ३१ 
इमारती किंवा संकुले यांचे सुरू होणाऱ्या ते दिनांक ३० केलेल्या विवरणांवर ऑक्टोबर २०१२ किंवा त्यापूर्वी दाखल केलेली 
बांधकाम करण्याचे काम हाती सप्टेंबर २०१२ पर्यंतच्या देय असणारे संपूर्ण असतील . 
घेणारे व अशा बांधकामांचे यथास्थिती कोणत्याही 
करारानुसार 

जमिनीच्या किंवा कालावधीची विवरणे . 
तलस्थित जमिनीच्या हितसंबंधासह 
हस्तांतरित करणारे व्यापारी . 


दाखल करेल. 


विलंब शुल्क . 


टीप : 


या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट असलेले व्यापारी, ज्यांनी विलंब शुल्क भरलेले असेल किंवा, यथास्थिती , कोणत्याही विवरणानुसारच्या 
परताव्यामध्ये विलंब शुल्क समायोजित केलेले असेल, तर अशा रकमेचा परतावा किंवा यथास्थिती, कुठलेही समायोजन अनुज्ञेय असणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


FINANCE DEPARTMENT 
HutatmaRajguru Chowk ,Madam Cama Road , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 1st January 2014 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 

No. VAT 1513/C.R . 124 /Taxation - 1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section (6 ) 
of section 20 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005), the Government of Maharashtra , 
hereby exempt in the public interest, the late fee, to the extent specified in column (d ), in respect of the returns 
specified in column (c) of the Schedule appended hereto , by the class or classes of dealers specified in column (b ), 
subject to the conditions mentioned in column (e ) of the said Schedule with effect from the 1st August 2012 . 


Schedule 


Conditions 


Sr. 
No. 
( a ) 


Class or Classes 
of dealers 

( b ) 


Returns eligible 
for exemption 

( c ) 


Extent of 
exemption 

( d ) 


( e ) 


( 1) Dealer who have 

obtained new 
registration . 


Returns ofwhich due date fall Whole of the late 
at any time upto the end of the fee payable in 
month , in which registration is respect of the 
granted to the dealer or the returns specified 
status ofthe dealer is shown in column (c ). 
as " Active " on theweb site 
of the Sales Tax Department, 
as the case may be. 


Returns specified in column 
(c ) shall be filed on or before 
the due date for the period of 
return containing the date of 
grant of registration or the 
status of the dealer is shown 
as “ Active ” on the web site of 
the Sales Tax Department, as 
the case may be. 
Returns specified in column (c) 
shall be filed on or before the 
due date for the period of 
return containing the date of 
restoration order passed by 
the appellate authority or any 
court . 


(2 ) Dealers whose Returns whose due date fall Whole of the late 

Registration between the date of issuing fee payable in 
Certificate has of the Registration cancellation respect of the 
been cancelled and order and date of passing returns specified 
has been restored or the registration 

in column ( c ). 
subsequently by the restoration order. 
order of the 
appellate authority 

or any court . 
( 3 ) Dealers whose Returns whose due date fall Whole of the late 

effective date of the between the 1st April of the fee, payable , in 
Registration year in which the dealer 

respect of the 
Certificate has been became liable for registration return /s, specified 
modified in an and the date of effect of the in column ( c ). 
administrative relief Registration Certificate , as it 
proceeding stood before grant of 

administrative relief. 
( 4 ) The dealers who Returns whose due dates fall Whole of the late 
are unable to 

during the period when the fee payable, in 
upload the returns technical difficulties of the 

respect of the 
due to technical automation system of the returns specified 
difficulties of the Sales Tax Department of in column ( c ). 
automation system Maharashtra existed . 
of the Sales Tax 
Department of 
Maharashtra . 


Returns specified in column (c) 
shall be filed on or before 
the date intimated by the 
authority empowered to grant 
administrative relief . 


(a ) Commissioner or an 

officer designated by him 
shall be satisfied that due to 
technical difficulties of the 
automation system of the 
Sales Tax Departmentof 
Maharashtra , certain class 
or classes of dealers are 
unable to upload returns, 
specified in column (c ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२७ 


Schedule 


( a ) 


(b ) 


( c ) 


(d ) 


( e ) 


(5 ) Dealer which is a Return of which due date falls Whole of the late 

proprietary on or immediately after the fee payable in 
concern and whose date of the death of the 

respect of the 
proprietor dies. proprietor. 

return specified 
in column ( c ). 


(b ) Returns should have been 

filed within the period 
specified by the 

Commissioner of Sales Tax . 
( a ) Return , specified in 

column (c ), shall be filed 
within one year from the 
end of the period of return 
during which the 

proprietor dies. 
(b ) The legal heir of the 

deceased proprietor 
should have filed an 
application in Form 103 
before uploading the 
return specified in 

column ( c ) . 
Returns specified in column (c ) 
shall be filed on or before 
the due date for the period of 
return containing the date of 
this notification . 


(6 ) Dealers who were Returns which were due Whole of the late 

covered under any during the period starting fee payable in 
of the class or from the 1st August 2012 and respect of the 
classes specified at ending on the date of this returns, specified 
Sr. No.( 1 ) to (5 ) notification and which are in column ( c ) . 
above during the filed after the date of this 
period starting from notification . 
the 1st August 2012 
to the date of this 

notification . 
( 7 ) A dealer who Returns for any of the 

Whole of the late 
undertakes the periods starting from the fee payable in 
construction of 20th June 2006 to the 

respect of the 
flats, dwellings or 30th September 2012 , as the returns specified in 
buildings or case may be. 

column ( c ). 
premises and 
transfers them 
in pursuance of an 
agreement along 
with land or interest 
underlying the land. 


Returns specified in column (c) 
should have been filed on or 
before the 31st October 2012 . 


Note :-In case of dealers , who have either paid the late fee or have adjusted the late fee against the refund 
for any of the returns, as the case may be, covered by this notification , then refund or adjustment of such amount 
shall not be permitted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१७८ 


शुक्रवार , डिसेंबर २७, २०१३ / पौष ६, शके १ ९३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ डिसेंबर २०१३. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक १५१३ / प्र. क्र . १३० / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ९ च्या पोट 
कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची “ क मध्ये 
खालीलप्रमाणे 

सुधारणा 

करीत आहे , म्हणजेच : 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या अनुसूची “ क ” मध्ये, नोंद ६२ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, 


" 


म्हणजेच : 


६३ अपंग व्यक्तींना वापरण्यासाठी अनुकूल 

केलेली किंवा फेरबदल केलेली, ज्याची इंजिन 
क्षमता २०० सीसी पर्यंत आहे, अशी मोटार 
वाहने 


( १) मोटार वाहन कायदा, १९८८ अन्वये निर्गमित केलेल्या नोंदणी शून्य टक्के 

प्रमाणपत्रामध्ये ज्या मोटार वाहनांना “ अग्राह्य वाहन 
म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे , अशी स्तंभ ( २ ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मोटार वाहने . 


( २) स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांची विक्री 

करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ अन्वये 
निर्गमित केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत जतन करावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


औ. चै. भांगडिया , 
शासनाचे उपसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


२ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 27th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 

No. VAT 1513/CR 130 / Taxation - 1.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby amend the SCHEDULE ‘ A’appended to the said Act, as follows, namely : 

In theMaharashtra Value Added Tax Act , 2002 , in SCHEDULE A , after entry 62, the following 
entry shall be added , namely : 


29 


“ 63 Motor vehicles, having 

engine capacity upto 200 cc , 
adapted or modified for use 
by handicapped persons. 


( 1) The motor vehicles specified in column (2 ) Nill ” 

shall be certified as “ invalid carriage” in 
the Certificate of Registration , issued 
under the Motor Vehicles Act , 1988 . 


( 2 ) The dealer effecting sale of such motor 

vehicles specified in coloumn ( 2 ) shall 
retain a copy of the Certificate of 
Registration issued under the Motor 
Vehicles Act, 1988 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


O. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१७ ९ 


सोमवार , डिसेंबर ३०, २०१३ / पौष ९, शके १ ९ ३५ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd December, 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FORESTS PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT , 1969. 

No. Aapta - 2013 /CR -415 /F -9. - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1),( 2 ) and 
(5 ) of section 6 of the Maharashtra Forests Produce (Regulation of Trade) Act, 1969 (Mah . LVII of 
1969), the Government of Maharashtra hereby for the year commencing on the 1st July 2013 and 
ending on the 30th June 2014 constitutes in respect of Apta (Bauhinia Racemosa ) leaves , an 
Advisory Committee , for all Revenue Divisions in the State , consisting of the member specified 
in the schedule hereto for the purpose of advising the State Government in the matter of, 

(i) Fixation of a fair and reasonable price at which the Apta (Bauhinia Racemosa ) leaves 
may be purchased by the State Government or its authorized officers or agent, 

(ii) Fixation of charges of collection of the aforesaid leaves from Government lands. 
The constitution of the said Advisory Committee shall remain as follows : 

( A ) Representatives of the Government 
( 1 ) Divisional Commissioner , 

Chairman 
Konkan Division , Mumbai. 
( 2 ) Additional Chief Conservator of Forests (NTFP , 

Member 
Monitering and Evaluation ) Maharashtra State, Nagpur. 
( 3 ) The Chief Conservator of Forests ( T ), Thane Circle , Thane 

Member 

Secretary 
( B ) Representatives of Growers , 

Nil 
( C ) Represetatives of Adivasi Labourers 

Nil 
( 4 ) Shri Laxman Ladku Gite , 

Member 


.. 


.. 


.. 


R /o . Chimbipada , Taluka Bhiwandi, District Thane. 
The Chief Conservator of Forests ( T), Thane Circle, Thane will be the Member-Secretary of 
this Committee . 

The Committee shall tender its advice to the Government on or before 30th January 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DR. U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


